वाचा:- 


खंडेश्वर मध्यम प्रकल्प,ता.परांडा,जि.उस्मानाबाद 
कामाचे अंदाजपत्रकास विशेष दुरूस्ती अंतर्गत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.४३३/२०२२)/ सिंव्य (कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :२७ जुले २०२३ 


. कार्यकारी संचालक,गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे 


पत्र.जा.क्र.गोमपाविम-/सिंचन-२ / विवसू कडा लातूर / धा -२२/ ८६३० दि. २९/०९/२०२२. 


. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 

. शासन निर्णय - २०१८/५५१/१७/सिंव्य(कामे), दि.२७/११/२०१८. 

. शासन निर्णय - २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे) दि १/८/२०१९. 

. शासन परिपत्रक- प्रमा २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे), दि.१६/९/२०२१. 

. शासन परिपत्रक क्र-प्रमा २०१३/(७८५/१३)/ सिंव्य (कामे), दि १/१/२०१५. 


७. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.५१६/२०२२/सिव्य(कामे) दिनांक १४/०३/२०२३. 


प्रस्तावना:- 


खंडेश्वर मध्यम प्रकल्प ता.परांडा, जि.उस्मानाबाद या प्रकल्पाचे बांधकाम सन १९८०-८१ 
मध्ये पूर्ण झालेले आहे.हा प्रकल्प सिना नदीची उपनदी नळी नदीवर ताकमोडवाडी या गावाच्या 
वरील बाजूस बांधण्यात आला आहे.या प्रकल्पाचा प्रकल्पीय पाणीसाठा १०.८० द.ल.घ.मी आहे. 
यापैकी उपयुक्त पाणीसाठा ८.८७ द.ल.घ.मी. व मृतसाठा 2.02 द.ल.घ.मी आहे. माती धरण 
धरणाची लांबी एकूण १२४७ मी. आहे. यापैकी सा.क्र.०.० मी ते सा.क्र. ३५८ मी लांबीचा सांडवा 
असून सा.क्र. ३५८ मी ते १२५७ मी. मध्ये ८९९ मी. लांबीचे माती धरण आहे. धरणाची महत्तम उंची 
१७.१४ मी. आहे. या प्रकल्पावर सिंचनासाठी १६ कि.मी. लांबीचा उजवा कालवा आहे. या व्दारे 
परांडा तालुक्‍यातील १४७१ हे. क्षेत्र सिंचनाखाली येत आहे. 

सप्टेंबर २०२० मध्ये धरण भरावाच्या माथ्यावर सा.क्र. ५२० मीटर ते ६३० मीटर मध्ये भेगा 
पडल्याने व धरण भराव ३.५ मीटर ने खचल्याची घटना घडली असून त्यामुळे धरणाची सुरक्षितता 
धोक्यात आल्याने तातडीच्या उपाययोजना करून धरण सुरक्षित करण्यात आळे आहे.तातडीच्या 
उपाययोजनेतंर्गत धरणाच्या सांडवा फोडून धरणातील पाणीसाठा कमी करण्यात आला आहे. 


खंडेश्वर धरण सुरक्षित करणेसाठी बाधीत भरावाच्या सा.क्र.५०० मीटर ते ६५० मीटर मध्ये 
Hearting Toe ते RockToe खालील Shear strength कमी झालेली ४.०० मीटर ते ६.०० मीटर 
खोल काळी माती काढणे,याठिकाणी मुरूम पूर्णपणे दबाई करून भरणे. (बाधीत भरावाच्या (1/5 व 
D/s मध्ये Shear Key चे काम) आहे. तसेच भरावाचे इतर अनुषंगीक कामे 
(Dismantling,Reconstruction,Rock Toe, Drains etc.) व फोडलेल्या सांडव्याच्या दुरूस्तीची 
कामे करणे आवश्यक आहेत. 


या पार्श्वभूमीवर खंडेश्वर धरणाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून मुख्य धरण दुरूस्ती, सांडवा 
दुरुस्ती व इतर अनुषंगिक कामांकरिता खंडेश्वर मध्यम प्रकल्प,ता.परांडा,जि.उस्मानाबाद अंतर्गत 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.४३३/२०२२)/ सिंव्य (कामे) 


मुख्य धरण दुरुस्ती ,सांडवा दुरुस्ती व इतर अनुषंगिक कामाचे अंदाजपत्रकास विशेष दुरूस्ती 
अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता त्याप्रमाणे शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 


गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ,औरंगाबाद अंतर्गत खंडेश्वर मध्यम 
प्रकल्प,ता.परांडा,जि.उस्मानाबाद अंतर्गत मुख्य धरण दुरुस्ती,सांडवा दुरुस्ती व इतर अनुषंगिक कामाचे 
अंदाजपत्रकास विशेष दुरूस्ती अंतर्गत रू. ९,०६,०५,७५९ /- (रू. नऊ कोटी सहा लक्ष पाच हजार सातशे 
एकोणसाठ फक्त) एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास खालील अटींच्या अधीन सोबतच्या प्रपत्रानुसार प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१) तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया,कामाचे नियोजन व पुर्णत्व, प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत 
खर्च करणे इ. बाबीसाठी प्रचलित शासन निर्णय/ परिपत्रके यांचे पालन करणे बंधनकारक 
राहील. 

२) प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा 
पूर्ण वापर करुन बचत साधावी. 


३) सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन,निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. 

प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०१ मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, 
८०-सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष 
दुरूस्ती/विस्तार व सुधारणा कार्यक्रमा अंतर्गत भाग भांडवली अंशदान (१०)(०२) गोदावरी 
मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (मराठवाडा विभाग) (कार्यक्रम) 
(४७०१ जे१४९) (योजनांतर्गत) ५४ गुंतवणुका या लेखाशिर्षा खाली टाकुन मंजुर अनुदानातुन 
भागवावा. 

या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिंव्य (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही मध्ये 
क्र. १० सन २०२३-२४ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२७१०५७३०८६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NAM ITA रव signed by NAMITA GAURAV 


DN: CN = NAMITA GAURAV BASER, C = 
GA U RAV BAS E R IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 

OF MAHARASHTRA, OU = WATER 

RESOURCES DEPARTMENT 

Date: 2023.07.27 10:59:41 +05'30' 


(न. गौ. बसेर ) 
शासनाच्या उपसचिव 
सोबत सहपत्र :- 
प्रत:- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.४३३/२०२२)/ सिंव्य (कामे) 


२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

४) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

५) मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

६) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

७) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
) 
) 


८) मा.मंत्री,जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई, 

९) अ.मु.स. (वित्त) यांचे स्वीय सहायक,जळलसंपदा विभाग,मंत्राळय,मुंबई, 

१०) अ.मु.स. (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

११) अमुस (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१२) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१३) सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१४ महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

१५) महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 

१६) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
१७) मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक ,लाभक्षेत्र विकास ,जलसंपदा विभाग ,औरंगाबाद 
१८) आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१९) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, लातूर 

२०) कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे विभाग क्र १, उस्मानाबाद 

29) Ra. (कामे)कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.४३३/२०२२)/ सिंव्य (कामे) 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.४३३/२०२२)/ सिंव्य (कामे), 


दि. २७/०७/२०२३ चे सहपत्र 


Sr.No. Description of Item Amount in (Rs. ) 
१ C - Works (Excluding Royalty) 4838900 
२ Royalty १९९८१८७७ 
३ १% Insurance ५९३४७८ 
8 १८ % GST १०६८२६०४ 
Total Rs. ९,०६,०५,७५९ 


NAMITA 


Digitally signed by NAMITA GAURAV 
BASER 


DN: CN = NAMITA GAURAV BASER, C = 
GAU RAV BASE R IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 

OF MAHARASHTRA, OU = WATER 

RESOURCES DEPARTMENT 

Date: 2023.07.27 10:59:59 +05'30' 


(न. गौ. TAR) 
शासनाच्या उपसचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


